विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था 
या संवर्गातील नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.२३०/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर २०१८ 
शासन निर्णय :- 
विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था या संवर्गातील खालील अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या 

नुसार नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण नियुक्तीचे ठिकाण 
हि श्री. सुशिलकुमार होलार विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ 
सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, मुंबई 
( नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) (रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर आदेशाची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 


३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०२९१७०४०५०७०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 


M Td Marketing And Textile Department, postalCode=400032, 
a nj l rl st=Maharashtra, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7c86d424 


४ 4ee1075c97c713180, 
Ganeshbhushan Joshi sani rasrsaizsbe asasossrzessahrsacse 
6e239ba66cc1cf9a6cf2f52, cn=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Date: 2018.10.29 17:07:34 +05'30' 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
३. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
५. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
६. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
७. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
८. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
९. निवडनस्ती (कार्या-५स) 


